आरोपींना फेरअटक करुन 
म्यायालयींन आदेशाची तात्काळ 
अंमल्लनजावणी करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


परिपत्रक क्र. सीआरटी ०४०३/३६४/पो/ल-११, 
मंत्रालय, मुंबई woo ०३२. दि. ८ ऑगस्ट, २००३. 


प्रस्तावना :- एका प्रकरणामध्ये सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या विरुष्द आरोपीने उच्च 
न्यायालय मुंबई येथे क्रिमीनल अपील क्र.ड'७९/९३ दाखल केला असता, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी अपोल फेटाळल्याने आरोपीची शिक्षा कायम झाली . परंतु सदरचा आरोपी विहीत 
कालावधोत हजर न झाल्याने त्याच्यावर अजामीनपात्र arte जारी करण्यात आले. सदर BTS 
संबंधित पोलीस ठाणे यांना कार्यणाहीकरीता वर्ग करुनही त्यावर कोणतीही कार्यब्नाही झाली नाहो. 
शोध घेवूनही संबंधित आरोपी मिळून येत नसल्याचे सत्र न्यायालयास मूळ AS आहवालासोबत 
परत करण्यात आले. तसेच आरोपीच्या जामीनदारावर न्यायालयाने नोटीस काढली असता सदर 
जांमीनदाराचा पत्ता बरोबर नसल्याने जामीनदाराचा देखील शोध लागलेला नाही. या प्रकरणी 
चौकशी केली असता आरोपी विरुष्दचे मूळ ante व स्मरणपत्र पोलीस निरीक्षक (गुव्हे) पांना 
कार्यजाहीकरिता वर्ग करण्यात आले होते. परंलु त्यांनी त्याबानत दोन वर्ष कोणतीही कार्यवाही न 
करता ते बारंट तसेच ठेवल्याचे आढळून आले आहे. सदर आरोपीस सात ae होऊन देखील 
अटक करुन शिक्षा भोगण्यास तुरुंगात पाठविण्यांत आलेले नाही. त्याचप्रमाणे अन्य एका प्रकरणी 
बारंट बजाबून आरोपीला. अटक न करण्यासाठी संबंधिताकडून लाच स्विकारताना पोलीस 
उपनिरीक्षकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. पोलीस अधिकारी आरोपींना 
तातडीने अटक करण्यास कसूरी कस्त असल्याचे निर्दशनास आले आहे. उच्च न्यायालय मुंबई 
यांनी अशा कार्यबाहीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतलेली आहे. 

न्यायालयाने जामीन नामंजूर केलेल्या प्रकरणी आरोपींना फेरुञटचा करण्याच न 
आलेल्या तसेच पोलीस अधिकाऱ्याने जामीन मंजूर केलेल्या परंतु पुढील तपासाच्या किंवा 
न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीकोनातून आरोपी मिळून न येणाऱ्या घ अपोल नामंजूर झाल्यामुळे 
शिक्षा भोगण्यासाठी अटक करुन तुरुंगात पाठविण्याच्या सर्व प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा 
घेण्यासाठी उच्य न्यायालयांच्या सुचना विचारात घेऊन शासन स्तरावर उच्च स्तरीय समिती 
गठित करण्यात आलेली आहे. 


परिपत्रक 
आरोपींना फेरअटक करण्यात न आलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी 
शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७.७.२००३ अन्वये शासन स्तरावर उच्चस्तरीय समिती 
गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समिती स््रालील प्रमाणे आहे. 


C61/a:;/ 141 CRTD403-364 


१) WER ales (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 


२) संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
३) अपर पोलीस महासंचालक (का. ब सु. ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
४) अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्‍त, (गुन्हे), बृहन्मुंबई सदस्य 
५) उप सचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
६) उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


सदर समिती न्यायालयाने जामीन नामंजूर केलेल्या प्रकरणी आरोपींना अटक 
करण्यात न आलेल्या तसेच पोलीस अधिकाऱ्याने जामीन मंजूर केलेल्या परंतू पुढील तपासाच्या 
किंवा न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीकोनातून आरोपी मिळून न येणाऱ्या ब तसेच अपौल 
नामंजूर झाल्यामुळे शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात दाखल न झालेल्या अश्या सर्व प्रकरणांचा दर 
तीन महिन्यांनी आढावा घेणार आहे. त्या संदर्भात सर्व पोलीस आयुषत/ पोलीस अधिक्षक यांना 
सुचित करण्यात येते की, न्यायालयाने/ पोलीसांनी जामीन नामंजूर केलेल्या प्रकरणातोन तसेच 
शिक्षा भोगावयाच्या असलेल्या आरोपींना अटक करुन कायद्यापमाणे पुढील कार्यवाही करावी. 
अशा प्रकरणी कोणताही विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्याबी. ज्या प्रकरणात आरोपी आढळून 
आले नाही अश्या खेळी संबंधित जामीनदारांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात | art. 
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने कसूर केल्याचे 
आढळून आल्यास त्याचे विरुध्द विभागीय कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घेण्यात चाबी. 

न्यायालयाने जामीन नामंजूर केलेल्या प्रकरणी शोध घेकनही आरोपींना फेरअटक 
करण्यात न आलेल्या तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्या आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे वा 
शिक्षा झालेले आहेत अशा प्रकरणी हे आरोपी त्यांनतर मिळून आले नसतील अशा सर्व 
प्रकरणांचा दिनांक ३०.६.२००३ अखेरचा जिल्हानिहाय अहवाल पोलीस महासंचालक , 
महाराष्ट्र राज्य, Hae! पोलीस आयुक्‍त, मुंबई यांचेकडे दिनांक ३०.८.२००३ पर्यंत सादर करावा. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ब पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी एकत्रित आहवाल 
दिनांक १९५,९.२००३ पर्यंत शासनाकडे सादर कराबा. त्यानंतर दर तीन महिन्यांनी याबाबतची 
माहिती संबंधितांना पाठवाची. अशा प्रकरणांचा आढावा दर तीन महिन्यानी शासन स्तरावर गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीकडून घेण्यात येईल व सदर समितीने सूचविलेर्या डपाययोजनेनुसार 
पुढील कार्यवाही करण्याबाबत संनंधितांना निदेश देण्यात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार ब नावाने, 


eX कांबळे) 
'उप सचिव, We विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (का. ब सु.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्‍त(गुन्हे), बृहन्मुंबई, 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व पोलोस अधिक्षक, 

'उपसच्चिव, विधी ज न्याय fam, मंत्रालय, मुंबई, 

उपसचिव, गृह निभाग (विधी), मंत्रालय, मुंबई. 


C 61/A:/ 141 CRTMAO3-264 


